महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


मोटार वाहन निरीक्षक पदावर 
पदोन्नती व पदस्थापना ... 


शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी ०११४/प्र.क्र.५३ /परि-३ 


३० वा मजला, सेंटर-१, जागतीक व्यापार केंद्र 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: १२ जानेवारी २०१५ 


शासन निर्णय :- 

मोटार वाहन विभागातील खालील ६८ सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक यांना विभागीय पदोन्नती 

समितीने मान्य केलेल्या निवडसूचीनुसार “ मोटार वाहन निरीक्षक ” या पदावर रु ९३००-३४८०० (ग्रेड पे 

रु.४५००) या सुधारीत वेतन संरचनेत तात्पुरत्या व तदर्थ स्वरूपात खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती 

देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 

१) सदर अधिकाऱ्यांची पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची राहीळ व वरिष्ठ संवर्गात 

जेष्ठतेकरीता We धरता येणार नाही. त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍्त अन्य कोणतेही लाभ 

मिळणार नाहीत. 

२) सदर पदोन्नती केवळ ११ महिन्याकरीता देण्यात येत असून त्यानंतर सदर पदोन्नती चालू 
ठेवावयाची असल्यास ११ महिन्यांच्या कालावधीनंतर त्या-त्यावेळी खंड देण्यात येईल. 


अ.क्र. | सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकाचे | जात प्रवर्ग वाटप पदोन्नतीनंतर 
नाव झालेला पदस्थापनेचे 
महसुली कार्यालय 
विभागीय 
संवर्ग 
pa | श्री. गुरव गजानन FS इ.मा.व. पुणे पिंपरी-चिंचवड 
२ _ | al. भादवन अनिल गुरुशांत खुला पुणे पुणे 
3 श्री. मोरे विजय महादेव खुला पुणे पिपरी-चिचवड 
४ | att. पाटील प्रविण रावसाहेब खुला पुणे पुणे 
५ | श्री. कोतकर संदीप सर्जराव खुला पुणे अकलूज 
६ | श्री. बिरादर जकीउद्दीन पाडामिया खुला पुणे पुणे 
७ | श्री. महाजन राहूल सदाशिव इ.मा.व. नाशिक । धुळे 
८ | att. तांदळे शिरीषकुमार विजयकुमार इ.मा.व. पुणे पुणे 
९ । श्री. भोसले विवेक मोहनराव खुला पुणे कराड 
| ao | o | श्री. बंदरकर रविंद्र मुरलीधर इ.मा.व. नाशिक । जळगाव 
११ | श्री. पोकळे शिरिष झांतीनाथ खुला पुणे पिपरी-चिंचवड 
१२ _ | श्री. चौगुले सागर बळवंत खुला पुणे पुणे 
१३ | श्री. माळवे विकास अशोक इ.मा.व. पुणे सातारा 
१४ | श्री. देसाई अरविंद नारायण खुला पुणे सांगली 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०११४/प्र.क्र.५३ /परि-३ दिनांक 92.09.2094 


अ.क्र. | सहाय्यक मोटार वाहन निरी जात प्रवर्ग वाटप पदोन्नतीनं 
नाव झालेला पदस्थापनेचे 
महसुली कार्यालय 
विभागीय 
संवर्ग 
१५ | श्री. जाधव प्रशांत मारुतराव खुला पुणे कोल्हापूर 
१६ | श्री. शिदे प्रशांत सिताराम इ.मा.व. कोकण | कल्याण 
१७ | श्री. अडके सचिन अशोक खुला पुणे कराड 
१८ | श्री. पाटील (चोरमुंगे) संजय बाळकृष्ण खुला पुणे पिपरी-चिचवड 
१९ | att. कांडेकर विलास एकनाथ खुला नाशिक । श्रीरामपूर 
२० _ | att, थोरात प्रशांत गोपाळराव भ.ज.(क) नाशिक । श्रीरामपूर 
२१ | श्री. खराबे हेमंत मधुकरराव भ.ज.(क) पुणे पुणे 
२२ | श्री. देशमुख सनिल बाळासाहेब खुला नाशिक । अहमदनगर 
२३ | श्री. मराठे अविनाश अण्णासाहेब खुला कोकण | सिंधुदुर्ग 
२४ | श्री. जाधव नरेंद्र दादाजी इ.मा.व. नाशिक । श्रीरामपूर 
२५ | श्री. देवणे प्रशांत मधुकर खुला नाशिक | नाशिक 
२६ | श्री. पिंगळे गणेश साजन खुला नाशिक । अहमदनगर 
२७ | ait. पाटील राकेश लिलाधर इ.मा.व. कोकण । सिंधुदुर्ग 
२८ | ail. देडामुख हेमंत साहेबराव इ.मा.व. नाशिक । अहमदनगर 
२९ | att. दळवी अविनाश अण्णासाहेब इ.मा.व. नाशिक । अहमदनगर 
३० _ | श्री. वैरागडे अनिल भाऊराव इ.मा.व. पुणे पुणे 
३१ | atl. सुर्यवंशी नितीन हिमतराव इ.मा.व. नागपूर । गडचिरोली 
३२ | श्री. पवार राहूल अशोक इ.मा.व. कोकण | ठाणे 
३३ | श्री. फेडारकर संजयकुमार मोहनलाल | इ.मा.व. नागपूर । नागपूर (शहर) 
३४ | श्री. काथर संतोष मधुकर इ.मा.व. कोकण । कल्याण 
३५ | श्री. अहिरे नितीन भिकनराव sad. | औरंगाबाद | औरंगाबाद 
३६ | Al. पवार धीरज लक्ष्मण इ.मा.व. कोकण । ठाणे 
३७ | श्री. पाटील सचिन आत्माराम इ.मा.व. कोकण | areit 
३८ | ait. मुजावर नवाब वजीर इ.मा.व. कोकण । पेण 
३९ | श्री. तांदळे निळोबा ज्योतिबा भ.ज.(ड) कोकण | पेण 
vo | श्री. पायघन सुनिल पुंडलिकराव इ.मा.व. अमरावती | अकोला 
४१ । श्री. सोनावणे हेमंत शिवाजीराव इ.मा.व. कोकण । ठाणे 
४२ | श्री. धात्रक अनिल रतन भ.ज.(ड) नागपूर । नागपूर (ग्रामिण) 
४३ | श्री. ठाकरे दिपक किसनराव इ.मा.व. कोकण | Hay (पूर्व) 
४४ | ST. पवार शांभुराजे सुरे इ.मा.व. पुणे कोल्हापूर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०११४/प्र.क्र.५३ /परि-३ दिनांक 92.09.2094 


अ.क्र. | सहाय्यक मोटार वाहन निरी जात प्रवर्ग वाटप पदोन्नतीनं 
नाव झालेला पदस्थापनेचे 
महसुली कार्यालय 
विभागीय 
संवर्ग 
४५ | श्री. कठाणे नरेंद्र रामभाऊ इ.मा.व. नागपूर । नागपूर (ग्रामिण) 
४६ । श्री. बावीस्कर सुजितकुमार BRAT इ.मा.व. कोकण | Hay (पश्चिम) 
४७ श्री. भावसार उज्वल वसंत इ.मा.व. कोकण | मुंबई (मध्य) 
४८ श्री. गंभीर सुर्यकांत हारद इ.मा.व. कोकण | कल्याण 
४९ | श्री. चौधरी शाम रघुनाथ इ.मा.व. कोकण । ठाणे 
५० | श्री. बागवान अनिसअहमद सरदार इ.मा.व. कोकण । पनवेल 
५१ श्री. शिदे धनराज नारायणराव इ.मा.व. कोकण | मुंबई (मध्य) 
५२ | श्री. भोंडे दिपक शरदराव इ.मा.व. | औरंगाबाद | औरंगाबाद 
५३ _ | SH. पोलादे सचिन प्रकाठा इ.मा.व. कोकण | Hay (पूर्व) 
gg श्री. are साजन शालिग्रामजी अ.जा. अमरावती | यवतमाळ 
५५ _ श्री. आगवणे सुरेडठा नामदेव अ.जा. औरंगाबाद | परभणी 
५६ _ | fl. उके नितीन गंगारामजी अ.जा. नागपूर | नागपूर (शहर) 
५७ श्री. कुमठेकर हिराजी रामकिडठान अ.जा. अमरावती | वाशीम 
५८ | श्री. रायबान महेश बाबासाहेब अ.जा. औरंगाबाद | जालना 
५९ । श्री. कांबळे सम्राट रामचंद्र अ.जा. अमरावती | अकोला 
go | ST. इंगळे मंगेश लक्ष्मणराव अ.जा. नागपूर । नागपूर (शहर) 
६१ | श्री. सोळसे विजय gare अ.जा. नागपूर । गोंदिया 
६२ | श्री. जमधाडे चंद्रविलास हरीभाऊ अ.जा. अमरावती | बुलढाणा 
६३ | al. कर्चे प्रकाश बंडू इ.मा.व. कोकण | रत्नागिरी 
६४ | श्रीमती कोळे स्मिता श्रेणीक खुला नागपूर । नागपूर (पूर्व) 
६५ | श्री. थेटे बाळासाहेब मुरळीधर इ.मा.व. औरंगाबाद | जालना 
६६ श्री. माने संजय तुळशीराम अ.जा. नागपूर । नागपूर (ग्रामिण) 
६७ । सौ. राठोड मोनिका रणजीत वि.जा.(अ) नागपूर नागपूर (पूर्व) 
(कु. जाधव मोनिका पांडुरंग) Pe 
६८ । कु. शोजवाल गिता भास्कर अ.जा. औरंगाबाद | उस्मानाबाद 


२. 


उपरोक्त पदोन्नती ही तदर्थ धर्तीवर व मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या रिट 
याचिका क्रमांक ८४५२/२००४ या याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यामुळे 
सदर रिट याचिकेत अंतिमत: दिल्या जाणाऱ्या आदेशामुळे हे पदोन्नतीचे आदेश बाधित होणार असल्यास या 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०११४/प्र.क्र.५३ /परि-३ दिनांक 92.09.2094 


आदेशांच्या अनुषंगाने पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता किंवा आर्थिक फायद्यांसदर्भात मागणी 
करण्याचा SEH राहणार नाही. 

३. सदर पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.०८.०६.२०१० मधील 
संवर्ग वाटपाच्या तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे. 

४. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी (प्रादेशिक/उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी) वरील 
अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नती वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 
कार्यालय प्रमुखांचे सल्ल्याने अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, तात्काळ कार्यमूक्त व्हावे व पदोन्नतीच्या 
ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 

५. सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू 
झाल्याचा दिनांक परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांना कळवावा. जे अधिकारी सदर आदेशा प्राप्त 
होऊनही पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार नाहीत, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०१०७१४४५३१०८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash K 


2 fa kas h 10. = Prakash K Sabale, 


C =IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, 
K S abal e OU = Deputy Secretary 
Date: 2015.01.16 14:58:00 


+05'30" 


(प्रकाश साबळे) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संबंधित मोटार वाहन निरीक्षक (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 
सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
१०. निवडनस्ती/परि-३ 


Cc “७ A  -5 


Cc 
es 


PN & £ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


